वाशिम, जालना, बुलढाणा व यवतमाळ येथील 
सैनिकी शाळांतील मंजूर अतिरिक्‍त 
तुकड्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 
वेतन निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुमाप्र-२०२३/प्र.क्र.३९/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२. 
दिनांक : ३० ऑक्टोबर २०२३. 


संदर्भ: - 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक २०२३/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १६ जून २०२३. 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक २०२३/प्र.क्र.६२/अर्थ-३, दिनांक २८ जुले २०२३. 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२१/(३२/२१) /अर्थसंकल्प, दिनांक २४ 
मार्च २०२२. 

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२१/(३२)/अर्थसंकल्प, दिनांक, २९ मार्च 
२०२२. 


प्रस्तावना:- 

मागणी क्रमांक ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०२-माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय 
माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य, (००) (०९) सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२ ०५०२), ३६- सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षातर्गत वाशिम, जालना, बुलढाणा व 
यवतमाळ येथील सैनिकी शाळांतील २० टक्के अनुदानावरील अतिरिक्‍त तुकड्यांवरील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० % प्रमाणे वेतन दिले जाते. 


२. सन २०२२-२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात या लेखाशीर्षाअंतर्गत रूपये १००० ची पुरवणी 
मागणी मंजूर करून मंजुर अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन खर्च भागविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. 
परंतु सन २०२२-२३ मध्ये मंजुर तरतुद पुरेशी नसल्याने यवतमाळ, वाशीम, जालना व बुलढाणा या 
जिल्ह्यांतील सैनिकी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा होऊ शकले नाही. 


3: सन 2023-28 आर्थिक वर्षामध्ये ४ सैनिकी शाळेतील अतिरिक्‍त तुकड्यांवरील शिक्षक 
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २०% प्रमाणे लेखाशीर्ष 2202 ०५०२ खाली रु. ७१,५०,००० (रूपये एकाहत्तर लाख 
पन्नास हजार) अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. जिल्ह्यांकडून प्राप्त माहितीनुसार एकूण मागणी रु. 


१,०८,१८,००० (रुपये एक कोटी आठ SA आठरा हजार) आहे. त्यामुळे अतिरिक्‍त अनुदान आवश्‍यकता 
असल्याने शिक्षण उपसंचालक (अंदाज व नियोजन), शिक्षण संचलनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सादर 
केलेला रुपये ३६,६८,००० (छत्तीस लाख अडुसष्ट हजार) या रकमेचा पुरवणी मागणी प्रस्ताव पावसाळी 
अधिवेशनात मंजुर करण्यात आलेला आहे. सदर मंजुर तरतूद वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
दिल्याने निधी वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२०२३/प्र.क्र.३९/एसएम-६ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये वाशिम, जालना, बुलढाणा व यवतमाळ या जिल्ह्यांतील 
सैनिकी शाळांतील अतिरिक्त तुकड्यांवरील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २०% प्रमाणे वेतन अदा 
करण्यासाठी मागणी क्रमांक ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०२-माध्यमिक शिक्षण, ११०-अशासकीय 
माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य, (००) (०९) सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२ ०५०२), ३६- सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षातंर्गत पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आलेली रक्‍कम रुपये ३६,६८,००० (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख अडुसष्ट 
हजार) वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७९४/व्यय-५, दिनांक 
०६.१०.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३०१७०३१०९८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BABASAHEB 5 

KHANDARE 

Date: 2023.11.01 17:45:03 +05'30' 
(बाबासाहेब स.खंदारे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई/नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी यवतमाळ, वाशीम, जालना व बुलढाणा (शिक्षण 
संचालकांमार्फत), 

९. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), यवतमाळ, वाशीम, जालना व बुलढाणा, 

१०. वेतन पडताळणी पथक, यवतमाळ, वाशीम, जालना व बुलढाणा, 

११. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवडनस्ती (एसएम-६) 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


